


This PDF you are browsing now is a digitized copy of rare books and manuscripts from the Jnanayogi Dr. Shrikant Jichkar Knowledge Resource 
Center Library located in Kavikulaguru Kalidas Sanskrit University Ramtek, Maharashtra. 


KKSU University (1997- Present) in Ramtek, Maharashtra is an institution dedicated to the advanced learning of Sanskrit. 
The University Collection is offered freely to the Community of Scholars with the intent to promote Sanskrit Learning. 


Website 
https://kksu.co.in/ 


Digitization was executed by NMM 


https://www.namami.gov.in/ 


Sincerely, 


Prof. Shrinivasa Varkhedi 
Hon'ble Vice-Chancellor 


Dr. Deepak Kapade 
Librarian 


Digital Uploaded by eGangotri Digital Preservation Trust, New Delhi 
https://egangotri.wordpress.com/ 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 





















राज 3 Å | 
| 3 4 -TAN ० | Mss ee 
| = | | ver 7 S 


ESTI Aar DAL “= 


BV) x 


i | mea Va 
VZ SELEN 


E pI EAEAP IA EARE 
3 ४७ श्रीकृष्णजन्माष्टमीपूजासार्थकथा- B 


| Zd QÜ ATT: ॥ 
gat RERFRERFRGRT RHR ERS 










































AN = 








— = 
R) 


S 











| 
4 


~N 


= 











== 


>> Ci 
RNP h 





CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 














NAN I 


TETTESTE 7 eee lI FSF | 































































































































































































































































































= CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 





























= ॥ ॥ प्रातः'कृतनियक्रियः'प्राुखोदेशादिसंकीसंतत्त 
त्कालेसभम्यादिसस्वेपिप्रधानभूतामष्टमीमेवसंकी ल श्रीकृषणप्रीसर्थजन्माष्टमीन्र || 
तंकरिष्ये ॥ जयंतीयोगसच्ेजन्माष्टमीत्रतंजयंतीजतंचतंत्रेणकरिष्येतिसंकल्प 
येत्‌॥ ताम्रपात्रेजलंग्रहीवा ॥ वासुदेवंससुद्दिश्यसवेपापप्रशांतये ॥ उपवासंक || 
रिष्यामिकृष्णाषटम्यांनभस्यहं ॥ अशक्तो फलानिभश्षयिष्यामीयायूहः ॥ आज 
न्ममरणयावद्यन्मयादुष्कृतंकूृतं ॥ तत्मणाशयगोविंदप्रसीदपुरुषोत्तम ॥ इतिपा || 
त्रस्थंजलंक्षिपेत्‌ ॥ ततःसुवर्णरजतादिमय्योखृण्मय्योवाभित्तिलिखितावाप्रतिमा | 
"langs Eri: ॥ तायथा ॥ पर्यकेप्रसुप्तदेवक्याःस्तनंपिबंती श्रीकृष्णप्रति | 
मांनिधाय जयंतीसरवेत्वन्यदेवक्याउत्संगेद्वितीयांश्रीकृष्णमूर्तिनिधाय पर्यकस्थ 
देवकीचरणसंवाहनपरांलक्ष्मी निधाय भिच्यादोखङ्गधरंवसुदेवं नंदगोपीगोपा 
न्लिखिता प्रदेशांतरेमंचकेप्रसूतकन्ययासहयशोदाप्रतिमां पीठांतरेवसुदेवदेव N 
कीनंदयशोदाश्रीकृष्णरामचंडिकाइतिसपप्रतिमाश्चस्थापयेत्‌॥ एतावलतिमा 












।करणाशक्तौवसुदेवादिचंडिकाताःसप्तवायथाचारंयथाशक्तिवाकृत्वा अन्या | 
|| वायथायथंध्यायेदितिभाति ॥ ॥ निशीथासन्नप्राकालेखालाआचम्यप्राणानाय 
म्यश्रीकष्णप्रीयथसपरिवारश्री कुष्णपूजांकरिष्यइतिसंकटप्य अथवाअस्माकमि || 
दादि जन्माष्टमीब्रतकल्पोक्तफळावाप्येधमाथकाममोक्षचतुविधपुरुषाथसिच्य ||; 
% | थसपरिवारश्रीगोपाळक्रषणप्री यर्थयथासंपादितसामग्र्याषोडशोपचारेःप्ूजांकरि 
16 ष्ये ॥ तदंगंआसनविधिंपुरुषस्ूक्तादिन्यासान्करिष्येकलशाद्यचनेचकरिष्येइति 


पूजा. 


व = 


पादोध्यायेचतांश्रियं ॥ एवंध्याता ॥ सहसशीर्षा* देवक्येनमःइतिदेवकोमा | 
ह्य मूलमंत्रेण श्रीकृष्णायनमःश्रीकृष्णमावाहयामीतिआवाह्य लक्ष्मींचावाह्य 


दे ॥ १॥ 
; देवक्येवसुदेवाययशोदायेनंदायंकृष्णायरामायचंडिकायेइतिनामभिरावाह्य लि 


CC-0 bli main.Kavikul Kalidas Sanskrit Ui ity Ramtek Coll: 








| : सकलपरिवांरदेवताभ्योनमइंत्यावाह्य ( = 
A अत्रावाहितदेवक्यादिपरिवारदेवतासहित श्रीकृष्णायनमइत्यासनपाद्याध्यांचम 
 नीयाभ्यंगलानानिदलापंचास्तखानांते चंदनेनानुलेपयेत्‌ ॥ शुद्धोदका भिषेकां 
वख्रयज्ञोपवीतगंधपुष्पाणिधूपदीपोच ॥ विश्वेश्वरायविश्वायतथाविश्रोड़वाय 
। विश्वस्यपतयेतुभ्यंगोविंदायनमोनमः ॥ यक्ञे बरायदेवायतथायक्ञोड्धवायच 
यज्ञानांपतयेनाथगोविंदायनमोनमः ॥ इतिमंत्राभ्यांमूलमंत्रादिसमुच्चिताभ्यां 

त्‌ ॥ जगन्नाथनमस्तुभ्यंसंसारभयनाशन ॥ जगदीश्वरायदेवाय भूतानांप 
येनमः ॥ इतिनेवेद्यं l मूलमंत्रादिकंसवेत्रयोज्यं ॥ तांबूलादिनमस्कारप्रदक्षि 
णापुष्पांजल्यंतंकाय ) lI ॥ अथवोद्यापनप्रकरणो क्तविधिनापूजा ॥ सायथा ॥ 
| उक्तप्रकारेणध्यानावाइनेकृत्वा Ü पुरुषएवेदं> ॥ देवाबरह्मादयोयेचसरूपंनविदु 
स्तव ॥ अतस्तांपरजयिष्यामिमातुरुत्संगवासिनं ॥ आसनं ॥ एतावानस्य०॥ 
अवतारसहस्राणिकरोषिमधुसूदन ॥ नतेसंस्यावताराणांकश्चिजानातितस्रतः॥ 





= å aV 








3, 


ST 
Ne 


SS 


«l 











जन्माए. 
॥२॥ 


SESS SE SC SE BEC E ile lela 


पाद्यं ॥ farge ॥ जातःकंसवधार्थायभूभारोत्तारणायच ॥ देवानांचहिता 
थायधमसंस्थापनायच ॥ कोरवाणांविनाशायपांडवानांहितायच ॥ गृहाणार्ध्यं 
मयादत्तंदेवक्यासहितोहरे ॥ अर्ध्य ॥ तस्मादविराळ० ॥ सुरासुरनरेशायक्षीरा| 
ब्धिशयनायच ॥ कुष्णायवासुदेवायददाम्याचमनंशुभं ॥ आचमनीयं॥ यत्पुरु| 
पेण० ॥ नारायणनमस्तेस्तुनरकाणवतारक ॥ गंगोदकंसमानीतंखानार्थप्रतिग | 
हतां ll खान ॥ आप्यायेत्यादिपंचभिमत्रेः ॥ पयोदधिष्रतक्षोद्रशर्करास्नानसु 
त्तमं ॥ तृष्यथदेवदेवेशगृह्यतांदेवकीसुत ॥ पंचामृतं ॥ मधुवाताइतितृचेनमधु 
पर्कखानंसमपयामि ॥ गंघद्वारां० इति ॥ मलयाचलसं भूतचंदनागरुवासितं ॥ 
तोयमेतत्सुखस्परराखनानार्थप्रतिगृह्यतां I चंदनोदकख्नानं० ॥ कनिक्रददित्यादि 
भिःुगंवितेलोन्मदनेनोष्णोदकेनमांगलिकखानं ॥ शुद्धोदकस्नानं महाभिषेक 
|| आचमनं ॥ तंयज्ञं० ॥ क्षोमंचपट्टसूत्राद्यमयानीतांशुकंशुभं ॥ गृह्यतांदेवदेवेदा 
मयादत्तंसुरोत्तम ॥ वस्नं ॥ तस्मादज्ञा०॥ नमःकृष्णायदेवायशंखचकपरायच ll 


पूजा. 










॥२॥ 


P eee SSS ee SESE Ee 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 
























































Q 

0 नह्मसूत्रेजगन्नाथशृहाणपरमेश्वर ॥ यज्ञोपवीतं ॥ तस्मायज्ञा० ॥ नानागंधसमायु 
! क्तचंदनंचारुचांचतं ॥ कुंकुमाक्ताक्षतेयक्तंगह्मयतांपरमे श्र ॥ गंधं ॥ अक्षताश्रसु 
५ | 280 ॥ AKARO ॥ अहिरिवभोगेःपर्येति० ॥ सुगंधामोदजनकंसवेदाधा 
$ | गतपंणं॥ सुरभिद्रव्यजातंयद्धक्तयातुभ्यंसमपैये ॥ परिमलद्र॒व्याणिसो भाग्यद्रव्या 
% णिसमपयामि॥ तस्मादश्वा! पुष्पाणियानिदिव्यानिपारि जातोड्वानिच vare 
$| तीकेसरादीनिपूजार्थप्रतिशृह्यतां ॥ पुष्पाणि ॥ अथांगपूजा ॥ श्रीकृष्णायनम 
o| पादोपूजयामि ॥ संकषेणायनमःगुर्फोपू०॥ कालासनेनमः जानुनी पू०। पुंडरी 
6॥ काक्षाय० sage ॥ विश्वनेत्रायः कटिपू०॥ विश्वकत्रेंन० Aigo ॥ पना 
| भायनमः नाभिपू०॥ परमात्मनेन० æi ॥ श्रीकंठायनमः कंठंपू० ॥ सर्वा 
; स्रधारिणेन० gge ॥ वाचस्पतयेन० मुखंपू० ॥ केशवायन० ललाटंपू० ॥ सर्वा 
| | सनेन शिरःपूजयामि ॥ विश्वरूपिणेनारायणायनमःसर्वागंपूजयामि ॥ STA 
à यथाविभवंसहसा १००० शेत्तरशता १०८ न्यतमसंख्यतुलसीदलूसमर्पणं कार्य 
6 
l 























जन्मा. | | अथश्रीकृष्णाष्टोत्तरशतनामावलिः॥ ॐकारःसवत्रादावंतेचनमःशाव्दोयोज्यः॥ 


ॐ श्रीकृष्णायनमः कमलानाथायश्वासुदेवाय°्सनातनायS्वसुदेवासजायः 
पुण्याय० लीलामाचुषविग्रहाय०श्रीवत्सकोस्तुभधराय०्यशोदावत्सलाय०हरये° 
चतुभुजात्तचक्रासिगदाशंखाद्यदायुधाय० देवकीनंदाय® श्रीशाय० नंदगो 
पप्रियामजाय० यमुनावेगसंहारिणेश बलभद्रप्रियानुजाय* प्रतनाजीवित 
हराय० शकटासुर भंजनाय° नंदब्रजजनानंदाय० सबिदानंदविभ्रहाय* नवनी 
तविलिप्तांगाय० नवनीतनटाय० अनघाय० नवनीतनवाहाराय० सुचुकुंदप्रसा 
दकाय० २५ पोडश्रीसहसेशाय० स्रीमंगललिताकृतये० शुकावागरताब्धों 
दवे० गोविंदाय गोविदांपतये० वत्सवाद्कुचराय® अनंताय० धेनुकासुरखं 
डनाय० तृणीकृततृणावताय० यमलाजुनभंजनाय० उत्तालतालमेत्रेश तमाल 
श्यामलाकृतये गोपगोपीश्वराय० योगिने० कोटिसूर्यसमप्रभाय० इलापतये० 
परंज्योतिषे०्यादवेंद्राय० यद्‌द्॒हाय० वनमालिने ० पीतवाससे "पारिजातापहार 


पूजा. 





NN 





























| 





CC-O. In Publ main.Kavikul Kalidas Sanskrit Universi amtek Coll 








काय० गोवर्धनाचलोद्धत्रेश गोपालांय० सर्वेपालंकार्ये ५० अजाय० निरंजना 
Yo कामजनकाय० कंजलोचनाय० AIH? मथुरानाथाय० द्वारकानायकाय० 


द्धविशारदाय० संसारवेरिणे० कंसारये० सुरारये० नरकांतकाय० स्यमंतकम 
foresto नरनारायेणाम्काय० कुनाऋज्वंगकरणाय० मायिने० परमपूरुषाय० 
अनादिब्रह्मचारिणे० कृष्णायसनकषकाय® रिशुपालशिरश्छेत्रे० TITA ५ 
लांतकाय० विदुराकरवरदाय्‌० ७५ विश्वरूपप्रदशकाय० सत्यवाचे TAI 
ट्पाय० ससभामारताय० जयिने० FAKAT विष्णवे? भीष्ममुक्तिप्रदा 
यकाय० जगहुरवे० जगन्नाथाय० वेणुनादविशारदाय० दृषभासुरविध्वंसिने° 
णासुरबलांतकाय० युधिषिरप्रतिशात्रेश बाहिबहोवतंसकाय० पाथसारथये 





बलिने० बंदावनांतसंचारिणेश तुलसीदामभूषणाय० मुश्टिकासरचाणूरमछयु j 





अव्यक्ताय० गीतासृतमहोदधये० कालीयफणिमाणिक्यरंजित श्रीपदांबुजाय० ; Å 
दामोदराय० Ao दानवेंद्रविनाशनाय० नारायणाय० परब्रह्मणे० पन्नगा ||. 












| शनवाहनाय०१०० जलक्रीडासमासक्तगोपीवस्रापहारकाय° पुण्यश्छो काय ०ती | 

थपदाय० वेदवेद्याय*दयानिधये० सवभूतासकायP सर्वग्रहरूपिणे “परात्पराय० 
| १०८य्‌त्पुरुषं* वनस्पतिरसोद्वतोगंधाब्योगंधउत्तमः ॥ आप्रेयःसर्वदेवानांधूपोयं 
प्रतिगृह्मताम्‌॥धपौ। renten ल॑ज्योतिःसर्वदेवानांतेजस्ख॑ते ॥ आत्म | 
ज्योतिनेमस्तुभ्यंदीपोयंप्रतिगृह्मतां l दीपं ॥ चंद्रमा० ॥ नानारससमायुक्तंभ| 
|! क्ष्यभोज्यंचतुर्विध ॥ नेवेद्यार्थमयादत्तंगृहाणपरमेश्वर ॥ नेवेयं ॥ आचमनं i 
करोद्तेनं ॥ तांब्रूलंचसकपूरंपूगीफलसमन्वितं सुखवासकरंरम्यंप्रीयथप्रति || 
gaat ॥ तांबूलं ॥ सोवणराजतंताग्रंनानारत्रसमन्वितं ॥ कर्मसाङ्गण्यसिष्य ; 
र्थदक्षिणांप्रतिगृह्मतां ॥ दक्षिणां ॥ रंभाफलंनारिकेलंतथेवाम्रफलानिच ॥ पूजि à 
तोसिसुरश्रेष्ठगृह्मतांकंससूदन ॥ फलानि० ॥ श्रियेजातः०नीराजनं० ॥ कपूर | 
Aie नाभ्याआसी० नमोस्तवनंताय० नमस्कारः॥ सपास्यासन्‌०यानीका®| 
| प्रदक्षिणाः ॥ agate इत्यादिवेदमंत्रेःपुष्पांजलिं० ॥ पूजांनिवेदयेत्‌॥ सर्वोपचा | 


पूजा. 

















CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


























| : रपूजनसमाप्तोडादशांगुलविस्तारंरोप्यमयंस्थंडिलादिलिखितंवारोहिणीयुतंचंद्र (10) 


८322520482 BOGE, 

















सोमेश्वरायसोमायतथासोमोद्भवायच॥ सोमस्यपतयेनिलंतुभ्यंसोमायवेनमः॥ | 
इतिसंपूज्य ॥ सपुष्पकुशचंदनतोयंशंखेनादाय ॥ क्षीरोदार्णवसंभूतअत्रिगोत्र| 
agga ॥ ग्रहाणार्थ्यशशांकेशरोहिणीसहितोमम ॥ ज्योत्ख्ापतेनमस्तुभ्यंज्यो À | 
तिषांपत्येनमः ॥ नमस्तेरोहिणीकांतअर्ध्यनःप्रतिगृह्यतां ॥ इतिमंत्राभ्यांचंद्रा 
याध्यंदद्यात्‌ ॥ ततःश्रीकृष्णायार्ष्यदद्यात्‌॥ तत्रमंत्रः॥ जातःकंसवधार्थायभू 
भारोत्तारणायच ॥ पांडवानांहितार्थायधर्म संस्थापनायच ॥ कोरवाणांविनाशा 
यदैत्यानांनिधनायच ॥ गृहाणार्ध्यमयादत्तंदेवक्यासहितोहरे ॥ श्रीकृष्णायहद 
mo ॥ पुराणांतरेतु ॥ क्षीरोदेलेकेनाध्यंदत्त्वा ॥ ज्योस्स्नायाःपतयेतुभ्यं 
ज्योतिषांपतयेनमः ॥ नमस्तेरोहिणीकांतसुधावासनमोस्तुते ॥ नभोमंडलदी 
पायशिरोरत्ायश्वजेटेः॥ कलाभिवेधमानायनमश्चंद्राय चारवे ॥ इतितंप्रणम्य ॥ 
अनंतंवामनंशोरिवेकुंठंपुरुषोत्तमं ॥ वासुदेवंृषीकेशंमाधवंमधुसूदनं ॥ वराहं | 

















९| पुंडरीकाक्षंनृसिनद्मणःप्रियम्‌ ॥ गोपीशांपद्मपत्राक्षंसगस्थियंतकारणं ॥ न 

i दिनिधनंविष्णुंत्रिलोकेशंत्रिविक्रमं ॥ नारायणंचतुबाहुशंखचक्रगदाधरं ॥ 
पीतांबरधरंनिसंवनमालाविभूषितं l श्रीवत्सांकंजगल्सेतु श्रीपति श्रीधरंहरि ll À 
शरणंतुप्रपयेहंसवेकामाथेसिद्धये ॥ इतिकृषणंप्रणमेदितिविशेषः। ततःप्रार्थयेत्‌॥ 
त्राहिमांसवेलोकेशहरेसंसारसागरात्‌॥त्राहिमांसर्वपापभ्रदुःखशोकाणेवात्मभो॥। 
सर्वेलोकेश्वरत्राहिपतितंमांभवाणवे॥ त्राहिमांसवदुःखभरोगशोकाणेवाद्धरे॥ दु १ 
वत्तांखायसे विष्णोयेस्मरंतिसऋत्सऋत||सो हंदेवादिदुवृत्तख्ना हिमां शो कसा गरात॥ 
पुष्कराक्षनिमभोहंमाययाज्ञानसागरे॥त्राहिमांदेवदेवेशत्वत्तोनान्योस्तिरक्षिता।| 
यद्वार्किचनकोमारेयोवनेयचवार्धके ॥ तत्पुण्यंबृद्धिमायातुपापंहनहलायुध ॥आ 
fe | वाहनंनजा०॥ एवंपूजांनिवत्यस्तोत्रपाठकथाश्रवणादिनाजागरणंकार्य॥अनेन ७१. | 
यथाशक्तिपोडशोपचारप्रजनेनसपरिवारश्रीगोपाठकृष्णःप्रीयतां ॥ ततोविप्रंसं | ॥ ५ u 

Jo पूज्यदक्षिणांदत्वाशिषोग्रहीयात्‌ ॥ इतिजन्माष्टमीपूजासंपणा॥ o 


 जन्माष्ट. 
॥५॥ 








CC-0 blic D Kavikul, Kalidas Sanskrit Ui k Coll 








श्रीगोपालकृष्णायनमः | ॥ भविष्योत्तरांत व्यास क्षणतात--पूर्वी भारतीयुद्ध आटोपल्या 
र शुचिर्भूत झालेला धर्मात्मा युधिष्ठिर देवकीनंदन श्रीकृष्णाला हणाला ॥ १॥ हे 
गोविंदा, तुझ्या प्रसादाने भयंकर युद्धामध्ये शत्रंचा फडशा उडविला, I तुझ्या प्रसादानेंच 
सैन्यामध्ये AGA महापराक्रमी कणाला मारला ॥ २॥ हे जनादेना, जो भीष्म ह्मणजे 
श्रीगणेशायनमः ॥ ॥ भविष्योत्तरे व्यासउवाच ॥ निवृत्तेमारतेयुद्धेकृत 
शोचोयुधिष्ठिरः ॥ उवाचवाक्यंधमात्माकृष्णंदेवकिनंदनम्‌ ॥ १ ॥ युधि 
शिरउवाच ॥ लस्रसादेनगोविंदनिहताःशत्रवोरणे॥ कणश्चनिहतःसेन्ये 
त्वजसादात्किरीटिना ॥ २॥ जेताकोयुधिभीष्मस्ययस्यम्रत्युनविद्ते ॥ 
अजेयो$पिजितस्सोत्रवत्मसादाजनादन ॥ ३॥ प्राप_॑निष्क॑टकराज्यंक्‌ 
` त्वाकमसुदुष्करम्‌ ॥ आचारोदंडनीतिश्वराजधरमाःक्रियान्विताः ॥२॥ 
ana अजिंक्य, FAA ज्याच्या समोर धजणारा योद्धा जगांत कोणी नाहीं, एवढेच 
नव्हे, मृत्यु सुद्धां ज्याच्या आशेत राहतो, अशा इच्छामरणी भीष्माचाही तुझ्या 7909 
पराभव केला ॥ ३ ॥ देवा, अत्यंत दुष्कर पराक्रम करून निष्कंटक राज्यही तुझ्या कृपेनं 














































संपादन केलें, शिवाय तुझ्या मुखांतून आचार, दंडनीति, व राजधमंही a प्रत्येकांतील 
airiai ऐकले. ॥ ४॥. हे अच्युता, सांप्रतकालीं शुद्ध जन्माष्टमीत्रत ऐकण्याची 
फार उत्कट इच्छा आहे तरी 149 आतां कृपा करून सविस्तर सांगा ॥ ५॥ हें ब्रत 
कोणत्या वेळीं उत्पन्न झालें, याचें पुण्य काय व विधि कशा तर्‍हेचा å aa सांगा ॥६॥ 


अधुना श्रोतुमिच्छामिशुद्धेजन्माष्टमित्रतम्‌ ॥ तत्सर्वकृपयाब्रूहिविस्तरे 
णममाच्युत॥ ५॥ कस्मिन्कालेससुत्पन्नंकिपुण्यंकोबिधिःस्सृतः ॥ ६॥ 
श्रीकृूष्णडवाच ॥ शृणुराजन्प्रवक्ष्यामित्रतानामुत्तमंत्रतम्‌ ॥ यतःप्रभृति 
विख्यातंफलेनविधिनान्वितम्‌ ॥ ७॥ राजवंशसमुत्पन्नेदेत्यानीकेःसुपी 
feat ॥ धराभारसमाक्रांतानह्माणंशारणंययो ven ॥ | 
७ | असा धर्माचा प्रश्न ऐकून श्रीकृष्ण हझणाले--युधिष्टिरराजा, सर्वत्रतांमध्यें श्रेष्ठ हैं ब्रत को- 
Ao faren वेळीं प्रसिद्धीस आलें, याचें फल, व याचा प्रकार तुला सांगतो TER. ॥ ७॥ ज्या वेळीं 
blæs देत्यांचे agam क्षत्रियांतील राजघराण्यांत उत्पन्न झाले व त्यांच्या भाराने 
७॥ आक्रांत झालेली vett अह्मदेवाला ( MENTA ) शरण AL II < ॥ 











CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 














| || त्या aaa स्वस्थ मनानें तिचें असह्य देत्यभाररूप दुःख जाणून तो सर्व देवांसह | ७ | 





jax देव अत्यंत आनंद पावले आणि मोठ्या भक्तिभावाने ब्रह्मदेवाला पुढें करून sat] 


lar वेळीं लांची ती विनंति ऐकून मीहि मनामध्ये विचार करूं लागलों कीं, Ul १२॥ 








श्वेतद्वीपास ( ज्या ठिकाणीं भगवान्‌ क्षीराव्धिशेषशायी स्वस्थ विश्रांति घेतात तेथें ) गेला ||} | 
॥ ९ ॥ आणि राजा, या AREA अचंचल बुद्धीने माझी स्तुति केळी, त्या वेळीं त्याच्या || | 
स्तुतीनं संतुष्ट होऊन त्या देवांएढे मी समक्ष दृष्टिगोचर झालो. ॥ Lo ll मला पाहतांच 


ज्ञाला त दाप्रभुत्रह्मा भूमे भारंसमाहितः॥। श्वेतद्वीपंसमागयसवदेवसमन्वि 
तः ॥ ९ समाहि तमतित्रह्मामांतुशावविशांपते ॥ स्तुत्यातयाहंसंप्रीत 
स्तेषांर ग्गोचरो5भवम्‌ ॥१०॥ दृष्टामांप्रणिपयाशुभक्तिभावसमन्विताः II 
बह्माणमग्रतःझृत्वातुष्टाःसंवेंदिवोकसः ॥ ११ ॥ व्यजिन्नपन्महाराजभूमि 
भारापनुत्तये ॥ अवधायतदातेषांवचनंचान्वर्चितयम्‌ ॥ १२॥ 





नमस्कार करून ॥ ११॥ धमेराजा, भूमीचा भार दूर होण्याकरितां विनंति करते झा 








å KNE Pass Ts 3 z PA KEA E Ee = — a ENS HIO 
CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 



















| क्षत्रियकुळांत उत्पन्न झालेले राक्षस एकाहून एक महाबलवान्‌ महापराक्रमी असून å 
10 || स्वधमेनिरत असल्यामुळे यांचा पराभव कोणत्या उपायानें करतां येईल १॥ १३॥ इत्या 
lo दि विचार व gå कतेव्य याचा निश्चय ठरवून मग ब्रह्मदेवाला मीं सांगितलें, å असें-- 
अह्मदेवा, पूर्वी वसुदेव देवकी या दोघांनींही आपणाला प्रजा व्हावी ह्मणून ॥ १४ 
 केनोपायेनहंतव्याराक्षसाःक्षत्रियोद्धवाः ॥ खधमनिरताःसर्वेमहाबलप 
राक्रमाः ॥ १३॥ ततोनिश्चिसमनसात्रह्माणमहमत्रवस्‌ ॥ वसुदेवोदेव 
_ कीचप्रजाकामोपुरानृप ULA भत्तयामांभजमानोतोतप्षवंतोमहत्तपः ॥ 
_ तयोः्रसन्नःखुप्रीतोयाचेथांवरमिसहम्‌॥ १५ ॥ अब्रवंतावपिततोवरया 
मासतुःकिल ॥ यदिदेवप्रसन्नोसिल्वाहशोनो भवेत्सुतः ॥ १६ ॥ 

भक्तीने माझें भजन पूजन करून मोठी तपश्चयो केली, त्या त्यांच्या भक्तीने व तपश्चर्येने 
मी सुप्रसन्न होऊन त्यांला सांगितलें कीं, मी प्रसन्न झालों, पाहिजे असेल तो वर मागा. || 


Pop lt १५॥ हें ऐकून वसुदेव व देवकी या दोषांनींहि देवा, तूं जर खरा प्रसन्न झाला असशील 
| तर आह्यांला तुझ्यासारखा पुत्र व्हावा, असा वर माभितला॥ १६॥ 






WSN 





CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 














|| ter वर दिला, A त्यांचा हेतु पूर्ण व्हावा हणून त्यांच्यापासून मी अवतार ( जन्म ) धारण 


तथेतिचमयाताभ्यामुक्तंप्रीतनचेतसा ॥ तत्कामपूरणार्थायसंभविष्याम्य 
हंतयोः॥ १७ ॥ दिवोकसोपिस्वांरोनसं भवंतुसुरस्रियः ॥ योगमायाचनं 
दस्ययशोदायांभविष्यति ॥ १८॥ देवक्याजररेग भेमनंतंधाममा मकस्‌ l 
सानिष्कास्यततस्तूर्णरोहिण्याजठरेनयेत्‌ ॥ १९॥ इतिसंदिश्यंतान्सवी 
 नहमंतहितोभवम्‌॥ ततोदेवैःसमंत्रह्मातांदिशंप्रणिपसच ॥ २० ॥ ` 





CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 









| मीही प्रसन्न अंतःकरणानें IMI, फार चांगलें आहे, तुमचा मनोरथ पूर्ण होईल असा 


å 


करतों ॥ १७॥ सर्वे देवांनी व देवख्रियांनीं आपआपल्या dui तेथें अवतार धारण | À 
करावे. जी साक्षात्‌ योगमाया तीहि नंदाचे घरीं यशोदेचे ठिकाणीं अवतार धारण करील, 


॥ १८॥ दुसरें, सांप्रत देवकीच्या उदरामध्यें जो गभ आहे तो साक्षात्‌ अनंत माझेंच तेज 
आहे, त्याला तेथून काहून ती अघटित घडविणारी योगमाया रोहिणीच्या ( वसुदेवाची | 
दुसरी पत्नी ) उदरामध्ये घालील ॥ १९॥ aŭ श्रेतद्वीपांत जमलेल्या सवे देवांला सांगून 
व आज्ञा करून मी तेथेंच अंतधोन पावलों. नंतर त्या सवे देवांसहवर्तमान ब्रह्मदेवाने त्या! 

















| दिशेला नमस्कार करून ॥ २० ॥ WAC आश्वासन करून तो आपल्या AY अशा | 
।सत्यलोकास जाता झाला, नंतर मी आपल्या तेजोरूपानें देवकीच्या गभात प्रवेश केला. 
॥॥२१॥ त्या वेळीं देवकीची स्थिति अशी होती कीं, कंसाने वसुदेव व देवकीला बंदिशाळेत 
ठेवलेली. असून देंवकीला झालेला प्रत्येक गर्भ मारावा अशा क्रमानें तिचे सहा बाळक 
मारले होते ( ब पुढें सातवा गभे होता तो अघटितशक्ति योगमायोनें तिच्या उदरांतून काढून 


आश्वास्यचमहींदेवींवरधाम्रिजगामह ॥ ततोहंदेवकीगभमाविशस्त्रेनते 
जसा ॥ २१॥ हतेषुषट्सुबालेषुदेवक्‍्या ओग्रसेनिना I कारागृहस्थिता 
याश्रवसुदेवेनवेसह ॥ २२ ॥ गतेर्धात्रसमयेसपेसवजनेनिशि ॥ भाद्रे 
मास्यसितेपक्षेष्म्यांनद्यक्षसंयुजि ॥ २३॥ | | 

रोहिणीच्या गभात घातल्यामुळे या खेपेस गर्भपात झाला अशी सर्वाची समजूत झाली होती ). 
॥॥ २२ ॥ (आठवा गभे होण्याच्या वेळींही कंसाने तसाच प्रकार करण्याकरितां देवकीच्या 


| सभोंवतीं खडा पाहारा ठेविला होता. ) gå अबतारकालीं अशी मजा झाली कीं, श्रावणातील 
कृष्णपक्षाच्या अष्टमी दिवशीं रोहिणी. नक्षत्र असून बरोबर मध्यरात्र झाली. असतां पाहरे- 





ty Ramtek Collection 


i 3 — = EEE Tn 








CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit U; 








| कथा. 


buen 

















Aa 


16 | वाले वगेरे सवाला गाढ झोप लागली आहे, ॥ २३ ॥ हे धर्मराज, त्या समयीं सर्वग्रह उच्च 
|¢  शभखांनीं आलेले आहेत, सर्वाची हृदयकमळें विकसित झालीं आहेत अशा वेळीं मी आपल्या | 
1% चतुथेजरूपानें अवतार धारण केला, ॥ २४ ॥ मला पाहून वसुदेव पहिल्यानें अत्यंत हार्षित 
झाला आणि कंसापासून भ्यालेला असल्यामुळें शोकानेंही व्याप्त होऊन हात जोडून माझी 


स्वग्रहशुभेकालेप्रसन्नहृदयाशये ॥ आविरासंनिजेनेवरूपेणह्यवनीपते 
॥ २४ ॥ वसुदेवोऽपिमांदृष्ट्राहषंशोकसमन्वितः॥ भीतःकंसादतितरांतु 
ष्टावचकतांजलिः ॥ २५॥ पुनःपुनःप्रणम्याथपार्थयामाससादरम्‌॥ व 
सुदेवउवाच ॥ अलब्भुतमिदंरूपंदुर्देशयोगिनामपि UU यत्तेजसारिष्ट 
गृहमभवत्संप्रकाशितं ॥ उद्विजे भगवन्कंसाद्योमेबालानघातयत्‌ ॥२७॥ 








CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 





| स्तुति करूं लागला ॥ २५॥ तसाच वारंवार नमस्कार करून आदरपूर्वक प्रार्थना करूं 
| लागला, वसुदेव हणाला, प्रभो, हें यमनियमादियोगसंपन्नालाही दृष्टियोचर न होणारें 
ASIST ॥ २६ UT तूं. या खूतिकागूहांत प्रकाशित केलेंस तें पाइन माझ्या मनाला फार 
| SET होतो, कारण हे भगवन्‌, आजपर्यत त्या कंसानें . माझे सहा बालक मारले ॥ २७॥ | 















> 











याकरितां देवा, या अलोकिक खरूपाचा या वेळीं उपसंहार करावास, हें तुझें रूप चतुर्भुज 
असून एकका हातांत शख, चक्र, गदा, पद्म यांपकी एकेक धारण केलें आहे, गळ्यामध्ये 
कास्तुभमाण धारण केलेला आहे, ॥ २८॥ मस्तकावर किरीटाग्रमाणें TRIA मंडित असा 
YET आहे, व ज्याचे वाहु बाइुभूपणांनीं सुशोभित आहेत व हातांत रलजडित wet धारण 
केलीं आहेत, RITA चमकणारा पीतांबर परिधान केला आहे. ज्याच्या कंबरेंतील मेख 


उपसंहरतस्मात्वमेतदूपमलोकिकम्‌ ॥ रांखचक्रगदापद्मलसत्कोस्तुभमा 
लिनम्‌ ॥ २८॥ किरीरहारमुकुटकेयूरवल्यांकितम्‌॥ तडिद्सनसंवीतं 
कणत्कांचनमेखलम्‌ ॥ २९॥ स्फुरद्राजीवताम्राक्षंखिग्धांजनचयप्रभम्‌॥ 
महामरकतश्यामंकोटिसूयसमग्रभम्‌ ॥ ३० ॥ 

लेच्या क्षुद्रघंटांचा मंजुळ शब्द होत आहे, ॥ २९ ॥ ज्याचे नेत्र आरक्त कमलाप्रमाणे स्फुरण 
पावत आहेत, RIU कज्जलाप्रमाणें ( मेघासारखी ) ज्याची प्रभा पडली आहे, जो महामर 


कताप्रमा्णे इयामवणे असून ज्याची प्रभा एकदम Hat उगवल्याप्रमाणें आहे अशा 
या रूपाचा उपसंहार कर, ॥ ३० ॥ 











॥९॥ 














CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit U; y Ramtek Collection 


= 


















श्रीकृष्ण IMITI, राजा, याप्रमाणें वसुदेवानें प्राथना केली त्या वेळीं तें रूप सोइन मी 
व्यावहरिक इतर शिक्षप्रमाणें लहान बाळ झालों ॥ ३१॥ आणि मला एथून आतांच 
गोकुळांत घेऊन जा असें वसुदेवाला सांगितलें, तेव्हां वसुदेव मला घेऊन नंदाच्या गोकु- 
श्रीकृष्णउवाच ॥ एवंसंप्रा्थितोराजन्वसुदेवेनवैतदा ॥ तेनेवनिजरूपेण 
भूल्वाहंप्राकृतःशिशुः ॥ ३१ ॥ नयमांगोकुलमितिवसुदेवमचोदयम्‌ ॥ 
समादायागमत्सोपिनंदगोकुलमंजसा ॥ ३२॥ द्वाराण्यपाइतान्यासन्म 
तभावात्स्वयंनूप ॥ ददोमागचकाछिंदीजलकछोलमालिनी ॥ ३३॥ 
_ततोयशोदाशयनेमांन्यस्यानकदुंदुभिः॥ तत्पर्यकस्थितांगृह्यदारिकामा 
Eget ॥ ३४ ॥ | IO 7 = 
| गेले, आणि वाटेंत यघुनानदी तुफान भरलेली असून तिला एकसारख्या लाटा 
येत je a तिनें दुभंग होऊन मागे दिला ॥ ३३ ॥ गोकुळांत गेल्यानंतर वसुदेवानें 
मला यशोदेच बिछान्यावर ठेविलें आणि तिच्या बिछान्यावर असलेली कन्या घेऊन पुनः 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 





कांत गेला ॥ ३२ ॥ त्या वेळीं सर्व दरवाजे जरी बंद होते तथापि माझ्या प्रभावाने | 


== 





DE >>< SESE SP SESE SOSH SESE SES SE SEE 








जन्माष्ट. | 
॥१०॥ 

















| बाळंतीण झाल्याचें वतमान त्यांनीं येऊन कंसाला सांगितलें. å कानांत पडतांच भयाने 
|% | घाबरून एकदम पलंगावरून उठला ॥ ३७ ॥ आणि मार्गात अडखळत पडत देवकी होती 
|| सा KATNR जाऊन तिच्या बिछान्यावरील त्या कन्येला आपली बहीण देवकी रडत | 
fof असता उचलन घेऊन ॥ RCN | : si 








घरीं आला. ॥ ३४ ॥ घरीं पोंचल्यावर ती कन्या देवकीजवळ ठेवली. पुनः पूर्ववत्‌ = 
आप दरवाजे बंद झाले = वसुदेवानें पायांत बेड्या अडकावून घेतल्या, ॥ ३५ ॥ नंतर ती 
कन्या Mant चोहोंकडे ऐकू जाईल असें रइ लागली: तिच्या रडण्यांचा शब्द कानांत 
पडतांच संरक्षणाकरितां ठेवलेले लोक एकदम जागे होऊन उठले ॥ ३६ ॥ आणि देवकी | 
| दराणिपिहितान्यासन्पूर्ववन्निगडंततः ॥ विन्यस्थपांदयोरास्तेशयनेन्य 
स्थदारिकाम ॥३५॥ ततोरुरोदमहताखनेनापूर्यसादिशः॥ तस्यारुदित 
शब्देनउत्थिताःपालकागृहात्‌ ॥ ३६ | कंसायागयचाचस्युःमसूतादेव 
कीतिते ॥ सोःपितल्यात्समुत्यायभयेनातीवविद्वलः ॥३७॥ जगामसूति 
कागेहंदेवक्याःप्रस्खलन्पथि॥दारिकांशयनाइडारुदयाश्रनि जखसु ३८) 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 











ESTE 


mm 
— di 
> 








| कथा. 


॥१०॥ 


~io 

























Hs 


त्या घराच्या बाहेर असलेल्या शिळेवर जोरानें आपटतो एवढ्यांत Å त्याच्या हातांतून 
| निसटून एकदम आकाशांत गेली आणि तेथून ती देवी कंसाला उद्देशून am ॥ ३९॥ 
| है Fat कंसा; मला मारल्याने फायदा काय? तुझा NIA शत्रु कोठें तरी उत्पन्न झाला 
| आहे. हैं तिचें भांषण ऐकून तो कंस अंतःकरणांत अगदीं उद्रि झाला ॥ ४० ॥ आणि | 


) 


अपोथयंच्छिलापृष्ठेसापितस्यकराच्युता ॥ उवाचकंसमुदिश्यदेवीह्याका 
ATA UU किमयाहतयामंदजातःकुत्रापितेरिपुः॥ इत्युक्तःसोप्य 
भूकंसःपरमोद्धिममानसः ॥४०॥ आज्ञापयामासततोबालानांकदनाय 
वै ॥ दानवाअपिवालानांकदनंचकुरुद्यताः॥४१। वनेषृपवनेष्वेवपुरभा 
मंत्रजेष्वपि ॥ अहंचगोकुलेस्थिलापूतनांवालघातिनीम्‌ ॥ ४२॥ ` 


sas पाळलेल्या देत्याला गोङुळांतील सवे बालकांचा नाश करण्याविषयी त्याने 


आज्ञा दिली. त्याची आज्ञा होतांच ते देत्यही बाळांचा नाश करण्याला उद्युक्त झाले lll 


| आणि बनें, उपवने, तशींच ak, गांव, IGS इत्यादि ठिकाणीं हिंडून gear नाश ; | 
करूं लागले, मी गोकुळामध्यें राहून सुलांच्या घाताकरितां निघालेली gaat ॥ ४२॥ ` 





CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 














X चिषानें पूरित स्तनपान करविण्याविषयी ET झालेली पाहून मी त्या स्तन्याबरोबर तिचे 
प्राणसुद्भां शोषून घेतले. तसेच तृणावते, बकासुर, अरिष्टासुर, धेनुकासुर, केशी ॥ ४३ | 
आदिकरून अन्यही बाल्यावस्थेत जेवढे åa आले त्या सर्वांचा नाश करून प्रभाव दाख- 
विला, जरा मोठा झाल्यावर ayia जाऊन कंसम्रभृति दानवांला मारून ॥ ४४ ॥ सवे 
स्तनंदातुंप्रृत्तांमेभाणेःसममशोषयम॥ तृणाबर्तबकंरिषटयेनुकेकेशिनंतथा _ 
l ag ॥ A न्यानपिखलान्हत्वाखप्रभावमदर्शयम्‌ ॥ ततश्रमथुरांगत्वा 
हत्वाकंसादिदानवान्‌ ॥ ४४ ॥ ज्ञातीनांपरमंहरषकृतवानस्मिसादरम्‌ ॥ 
देवकीवसुदेवश्रपरिष्वज्यमुदाथमाम्‌ ॥ ४५॥ आनंदजेजलेमूशिसेचया 
मासतुनप ॥ तस्मिन्रंगवरेमलान्हल्वाचाण्रमुख्यकान्‌ ॥ ४६॥ 
शातिवर्गाला मीं मोठा हषे उत्पन्न केला. देवकी व वसुदेव यांनीं मोठ्या आनंदानें कडकडून 
मळा आलिंगन दिले li ४५॥ आणि राजा, त्यांनीं आपल्या नेत्रांतून निघणाऱ्या आनंदाश्रूंनी 
माझे सवाग आद्र केल, कंसाने केलेल्या रंगमंडपामध्यें चाणूर व ge नांवाच्या 
मछांचा नाश केला, 1124 ॥ | 


कथा. 























॥११॥ 





CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 











तसांच कुबलयापीड नांवाच्या हत्तीचा नाश केला, आणि कंसाचे सहस्रावधि बांधव मारले, 
याग्नमाणें सवे लोकांचा कंटकरूप जो कंस त्याला मारला असतां ll ४७॥ व सर्वे लोकांला 
भर्यकररूप TE देत्यांचा नाश केला असतां सवे लोक आनंदित व उत्सुक होऊन मोठ्या 
आदरानं माझ्यापाशी आले आणि SOS ४८ ॥ हे कृष्णा, हे कृष्णा, Å महायोगिन्‌, 
गर्जकुवलयापीडकंसभातृननेकशः ॥ एवंहतेऽसुरकंसेसर्वलोकेककंटके 
॥ ४७॥ अन्येषुदुष्टदेसेषुसबेलोकभयंकरे ॥ लोकाःसमुत्सुकाःसर्वेमामु 
पेसोचुराताः॥ ४८ ॥ कृष्णकृष्णमहायोगिन्भक्तानामभयप्रद NIS 
यात्पाहिनोदेवशरणागतवत्सल ॥ ४९ ॥ अनाथनाथसर्वज्ञसर्व भूतहिते 
रत ॥ किंचिद्रिज्ञाप्यतेःस्माभिस्तंनोवक्तुंत्वमहसि ॥ ५० lI 
हे भक्तांला अभय देणाऱ्या देवा, हे शरणागतवत्सला, संसाररूपी प्रलयापासून आमचें 
संरक्षण कर ॥ ४९ ॥ है अनाथांच्या नाथा, È ada, हे सर्व प्राणिमात्राच्या कल्याणार्थ 
झटणाऱ्या देवा, आह्ली कांहीं विज्ञापना करून तुला विचारतों तें å कृपा करून ur 
झाला सांग ॥ ५० ॥ RH | | 


CC-O. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 

















देवा, तुमचा जन्मदिवस कोणता हें लोकांस समजत नाहीं तरी तो आह्याला सांग. | 6 ॥ कथा. 
pans आह्ली सर्व तुझ्या जन्मंदिवशीं वधोपनविधीचा ( वाढदिवसाचा ) उत्साह करूं 
॥ ५१॥ हैं त्यांचें भाषण ऐकून त्यांची माझे ठिकाणीं अत्यंत श्रद्धा, भक्ति आणि प्रेम i | 
हीं पाहून मी निष्कपट मनानें त्यांला माझा जन्मदिवस सांगितला, ॥ ५२॥ तो den) 







me me 


तवजन्मदिनंलोकेनङ्चातेकेनचित्कचित्‌ ॥ ज्ञावाचतदिनंसर्वेकुमोंवधाप 
नोत्सवम्‌ ॥ ५१॥ ष्टतेषांशुभांभक्तिश्रद्धांचमयिसौहृदम्‌॥ मयाजन्म | 
दिनंतेभ्यः ख्यातंनिर्मलचेतसा ॥ ५२॥ श्रुत्वातेप्पुत्सवंचक्रुविधिनायेन 
तंश्वणु ॥ पाथतदिवसेप्राप्रेदंतधावनप्रवेकम ॥ ५३ ॥ खात्वापुण्यजले 
शुद्धवाससीपरिधायच Ul निवेद्योवश्यकंकमत्रतसंकरपमाचरेत्‌ ॥ ५४॥ 








ज्या विधीने त्यांनीं उत्साह केला तो विधी सांगतों ऐक, धमा, हा माझा दिवस प्राप्त 
fýlast असतां त्या दिवशीं दंतधावनपूवेक ॥ ५३ ॥ PIG ख़ान करून TIITA 
16 परिधान करून आपलें नित्यकमे उरकून व्रताचा संकल्प करावा, 1148 ॥ 








CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 
































N — — —— aan ALY 




















pg 


* Q उद्देशानें a 3 करतों me 
सवे पापाच्या शांत्यथे वासुदेवाच्याः श्राचणकृष्णाष्टमीला उपोषण * अशक्तानें | 
'फलाहारं करिष्यामि’ असा उह करावा, ॥ ५५ ॥ असा नियम घेऊन पूजेची: सामग्री. 
संपादन करून फळांनीं व पुष्पांनीं सुशोभित असा मंडप तयार करावा ॥ ५६॥ आणि | 


त्या मंडपांत गंध, gå, अक्षता इत्यादि निरनिराळे षोडशोपचारांनीं द्वादशाक्षर मंत्राने 


वासुदेवंसमुददिश्यसवेपापप्रशांतये ॥ उपवासंकरिष्पामिकृष्णाश्म्यांन भ 
FE ॥ ५५॥ गृही लानियमंलेव॑संपाद्याचेनसाधनम्‌ ॥ मंडपंशोभनंक्र 
तवाफळपुष्पादिसंयुतम्‌ ॥ ५६॥ तस्मिन्मांपूजयेद्भ कयागंधपुष्पाक्षतेः पथ 
कू ॥ उपचारेःपोडशमिद्रीदशाक्षरविधयया ॥ ५७ ॥ सद्यःप्रसूतांजन 
नींवसुदेवंचमारिषम्‌॥ बलदेवंसमायुक्तांरो हिणींगुणमो हिनीम्‌ ॥ sen 
माझी पूजा कराची ॥ ५७॥ पूजेसाठी मूर्ति बनविणे त्या अशा--नुक्तीच प्रसूत होऊन 
जवळ बाळ अ q पल्या ri दुसऱ्याला in satio 
न EL इला | 





l 
| 
| 
| 
; 
l 
| 


0 å 
| 

l 

vu 


CBSE BSEBEBESE SESE SSE SE SE SESE SE 











STATE 
॥१३॥ 








नंद, यशोदा, गोपी, गोपाळ, गाई, AA, गोकुळ, पुण्यकारक यमुना व कन्यारूपी योग 

माया ॥ ५९ ॥ यशोदेच्या बिछान्यावर शयन केलेली ती दिव्यकांति कन्या ह्या सर्वांची 

स्थापना करून निरनिराळी नाममंत्राने पूजा करावी ॥ ६० ॥ त्या मूर्ति सुवण, रोप्य, ताम्र, 

मृत्तिका, काष्ठ, पाषाण इत्यादिकांनीं Hoen असाव्या किंवा चित्ररूपानें काढलेल्या असाव्या 
नंद॑यशोदांगोपी श्चगोपान्गाअपिसवेशः॥ गोकुलंयमुनांपुण्यांयोगमायां 
चदारिकाम्‌॥ ५९ ॥ यशोदाशयने सुांसयोजातांवरप्रभास्‌ ॥ एवंसं 
जयेत्सम्यङ्ञाममंत्रेःथकपृथक्‌ ॥ ६० ॥ सुवर्णरुप्यताग्रार एदादिभिर लग्ग 
ताः ॥ का8पाषाणरचिताश्रित्रभय्योःयछेखिताः ॥ ६१ ॥ प्रतिमा 
विविधाःग्रोक्तास्तासुचान्यतमायजेत्‌ ॥ रात्रोजागरणंछुर्यादरीतर्‍त्या 
दिभिःसह ॥ ६२॥ 

| ६१ ॥ अनेक तऱ्हेच्या प्रतिमा सांगितल्या आहेत AŬITI आपल्याला अनुकूल असेल 


त्या कोणत्या तरी एका जातीच्या तयार करून त्यांची पूजा करावी, आणि रात्रौ नृत्य गायन 
इत्यादि करून जागरण करावें ॥६२॥ | | | 


KU 


CC-0 blic Domain. Kavikulguru Kalidas Sanskrit U amtek Coll 








कथा, 


॥१३॥ 

















राणे, स्तोत्रपाठ, देवाचें जातकमे, नामकरण वगेरे उत्साह करावे, दुसरे दिवशीं sami 
ATS भोजन घालन पारणा करावी ॥ ६३ ॥ धमेराजा, याप्रमाणें हें सर्वोत्तम ad 
केलें असतां इहलोकीं सर्वे मनोरथ प्राप्त होतात व अंतीं amtet जाऊन आनंद पावतो| 
६४॥ हैं ब्रत मोहाने जो न करील तो निरंतर संसाररूपी गव्हरांत ( गुहेंत ) पडेल, | 


पुराणेःस्तोत्रपाठेश्रजातनामादिसूत्सवैः ॥ थोभूतेपारणंकुर्या द्विजान्सं 
भोज्ययत्रतः ॥ ६३ ॥ एवंकृतेमहाराजन्रताना मुत्तमेत्रते ॥ सर्वान्कांमा 
नवाग्नोतिस्वर्गलोकेमहीयते ॥ ६४ ॥ मोहान्नकुरुतेयस्तुयातिसंसारग 
हरे ॥ तस्मात्कुयातमयत्नेननिष्पापोजायतेनरः ॥ ६५ ॥ अत्रेवोदाहरंती 
ममितिहासंपुरातनम्‌ ॥ अंगदेशोद्धवोराजामित्रजिन्नामनामतः ॥६६॥ 


याकरतां प्रयत्ञानें हें ब्रत करावें ह्मणजे तो ager निष्पाप होतो ॥ ६५ ॥ याबद्दल एक | 
पुरातन इतिहास सांगतात å असा-पूर्वी अंगदेशामध्यें उत्पन्न झालेला राजा मित्रजित | 


64 





= da 


नांवाने प्रसिद्ध होता ॥ ६६ ॥ 











CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 





| 
| 
| 


त्याचा सत्यजित नांवाचा gaar मोठा तेजखी असून तो निरंतर सन्मार्गात राहणारा होता. 
हा मोठा धार्मिक असून प्रजांचे रंजन होईल असें राज्याचे पालन करीत असे ॥ ६७॥ तो 
याप्रमाणे न्यायाने वागत असतां कदाचित्‌ दैवयोगाने बहुकालपयेत त्याला पाखंडी लोकांचा | 
सहवास घडला ॥ ६८॥ त्या सहवासाने तो राजा सतः नास्तिक बनून अधमेतत्पर झाला 


तस्मपुत्रोमहातेजाःसत्यजित्सत्थेस्थितः। पाल्यामासधर्मज्ञोविधिवदंज 
यन्प्रजाः ॥ ६७॥ तस्थैवंवतमानस्यकदाचिदैवयोगतः ॥ पाखंडैःसह 
संवासोबभूवबहुवासरम्‌ ॥६९॥ तत्संसर्गात्सनपतिरधर्मनिरतो5भवत्‌ ॥ 
वेदशास्रपुराणानिविनिंद्यबहुशोनृप॥ ६९ ॥ बाह्मणेषुतथाधमेंविद्वेषंपर 
_ मंगतः॥ एवंबहुतिथेकालेगतेभरतसत्तम ॥ Vo ll | 
आणि हे राजा, वेद, शास्त्रे, पुराणें यांची बहुधा निंदा करूं लागला ॥ ६९ ॥ ब्राह्मणांचा 
आणि धमाचा तर फारच द्वेष करूं लागला, हे धर्मा, याप्रमाणें बराच काल निघून | 
गेल्यावर ॥ ७०॥ ce dlgis 44 gis 


| HA. 








í 1881 





= > — 

















| 
| 
| 
। 








































कालवश होऊन मरण पावला त्यावेळीं यमदूतांनीं पाशांनीं खचून बांधून यमाच्या समीप 
नेला ॥ ७१॥ तेथें नेल्यावर अनेक प्रकारें. ताडन केल्यामुळें फार पीडा पावला. आणि 
त्या दुष्ट पाखांड्यांच्या सहवासानें तो पातकी झाल्यामुळें त्याला बहुकालपयंत MEN 
राहावें लागलें ॥ ७२॥ अशी नरकयातना भोगल्यावर शिल्लक राहिलेल्या पातकानें 


$ he a 


कालेननिधनंग्राप्तोयमदूतवशंगतः ॥ बड्धापाशेनीयमानोयमदूतेयेमां 
तिकम्‌ ॥ ७१ ॥ पीडितस्ताड्यमानोसोदुष्टसंगवशंगतः॥ नरकेपतितः 
पापोयातनाबहुवस्सरम्‌ ॥ ७२॥ भुक्लापापस्यशोषेणपेशाचींयोनिमा 
खितः ॥ तृषाश्चुधासमाक्रांतोऽभ्रमत्समरु भूमिषु ॥ ७३ ॥ FAG 
वेश्यस्यदेहमाविइयगच्छतः। सहतेनेवसंप्राप्तोमथुरांपुण्यदांपुरीम्‌ Noen 
त्याला पिशाचयोनि प्राप्त झाली, आणि तो मारवाडांतील निजेलदेशांत क्षुधा व am यांनीं 


व्याकुळ होऊन कोठें तरी भ्रमण करीत असे॥ ७३ ॥ असे कांहीं दिवस लोटल्यावर एकदां 
त्या मार्गाने एक वैश्य जात असतां त्याच्या देहांत या पिशाचानें प्रवेश केला आणि त्यासह- 


=æ 























वतेमान पुण्यकारक मथुरानगरीला जाऊन WAST ॥ VE UV | | 





DSDEBEBEBEBEBEBEBELE 


=» 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 











_ बका कर 






जन्माष्ट 


ÆC 


॥१५॥ 


















22 


नंतर तेथील मांत्रिकांनी आपल्या मंत्रसामथ्यानें त्या xn शरीरांतून पिशाचाला 
दूर केला, तेव्हां तो अरण्यांत ऋषींच्या आश्रमांच्या आसपास इकहून तिकडे fak लागला 
॥ ७५ ॥ नतर कदाचित्‌ दवयोगानं माझा जन्माष्टमीचा दिवस प्राप्त झाला त्या वेळीं 
AT करणारे ऋषि व ब्राह्मण यांनीं केलेली महापूजा N ७६॥ आणि रात्रौ नामसंकीत॑नादिकांनीं 


तत्रथेरक्षकेः सोऽथतदेहाच्तुबहिष्कृतः॥ बभ्रामविपिनेसोऽपिऋषीणामा 
ACTF ॥ ७५ ॥ कदाचिद्दैवयोगेनममजन्माष्टमीदिने॥ क्रियमाणाँम 
हापूजांत्रतिभिमुनि भिद्धिजेः ७६॥ रात्रोजागरणंचेवनामसंकीर्तनादि 
fa: ॥ ददशेविविवत्सव शु श्रावचहरेःकथाः ॥७७॥ निष्पापस्ततक्षणादेव 
शुद्गोनिमलमानसः ॥ प्रेतदेहंस मुत्सृज्यविष्णुलोकंविमानतः ॥ Ve lI 


विधियुक्त जागरण पाहिलें तसेंच मंगलकारक हरीच्या कथाही त्या पिशाचानें ऐकल्या 
॥ ७७ ॥ त्या योगानें तत्काळ त्याचीं सवे पातकें दूर झालीं व तो शुद्ध निर्मळ अंतःकरणाचा 
झाला आणि प्रेतदेहाचा त्याग करून विमानांत बसून विष्णुलोकाला ॥ ७८ ॥ 


` (९-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 











कथा. 


॥१५॥ 














| दूतांनीं नेला. या माझ्या व्रताच्या प्रभावाने त्याला दिव्यभोग प्राप्त झाले | 
लाला IVA अर्स माझे सांनिध्य ( सामीप्यसुक्ति ) प्राप्त झालें ॥ ७९॥ तेव्हां हें माझें 
ब्रत नित्य व aa मनोरथ पूर्ण करणारें आहे असें तत्त्ववेत्ते ऋषींनीं पुराणादिकांतून 
बणेन RES आहे ॥ ८०॥ हैं व्रत कोणतीही कामना असो, सवे इच्छा पूर्ण करणारें 
 ममद्तेःसमानीतोदिव्यभोगसमन्वितः ll ममसांनिध्यमापन्ञोत्रतस्थास्य _ 
प्रभावतः॥ ७९॥ निल्ममेवब्रतंचेतत्पुराणेसावकामिकम्‌ ॥ गीयतेविधिव 
Ta: ven सार्वकामिकमेवैतत्कूवाकामानवापु 
यात्‌ ॥८१॥ एतत्तसवमाख्य तंत्रतानामुत्तमंत्रतम्‌ ॥ ममसांनिध्यक्रद्राज 
_ न्किभूयःश्रोतुमिच्छसि en इतिभविष्योचरेजन्माष्टमीकथा amm ` 
असल्यानें याचें आचरण करणाराचे सारे हेतु पूर्ण होतात ॥ ८१॥ राजा, हें सर्व av 


मध्ये श्रेष्ठ AT तुला सांगितले, हैं माझी सामीप्यशुक्ति देणारे आहे. यावर पुनः काय % 
श्रवण करण्याची इच्छा आहे? ॥ ८२॥ इति श्रीभविष्योत्तरपुराणे जन्माष्टमीकथा संपूर्णा ॥ 




















CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 





कोणा शरण गेले विधि त्रिपुरहरणा ॥ गोरूपाभू देवांसह दुःखोद्धरणा Vare कोणी 











आरती कृष्णाची 


येउनियां करुणा ॥ नाभी नाभी TSA केलें अवतरणा ॥ १॥ जय देव जय देव जय मेघधश्यामा |। 
ब्रह्मचारी झणविसि भोगुनियां शयामा ॥ जयदेव जयदेव ॥ ge ॥ पद लावुनि यमलाजुन 


कोणीं उद्धरिला ॥ क्षणमात्रें दावानल कोणीं प्राशियला l बाळपणीं शकटासुर कोणीं नाशि- 


यला ॥ बाळक देउन कोणीं शुरु संतोषविला ॥ जय देव जय देव० ॥ २॥ वसुदेवासह जातां 


लावुनियां चरणा | कोणीं उथळ केली अवलीला यमुना ll अवतारें अरुणा निजवाहन कोणा ॥ | 


मोहरिनादें कोणा लुब्ध aad ।। जयदेव जयदेव? ॥ ३ ॥ भोगुनियां भोगातीत कोणाते 
ह्मणती ॥ भारत भागवतादि कोणाची ख्याती ॥ ऐसा तूं परमात्मा परत्रह्ममूर्ती ॥ एका जनादेन 
हृदयीं ध्याताहे चित्तीं ll जय देव जय देव? ॥ 8 l 
हें पुस्तक वे. शा. रा. रा. वासुदेव लक्ष्मणशास्त्री पणशीकर यांनीं तयार केलें. तें मुंबईमध्यें “निणेयसागर?” 
छापखान्याचे माळक तुकाराम जावजी यांनीं आपल्या छापखान्यांत छापून प्रसिद्ध केलें 
शके १८३७, सन १९१५ 5 


PUBLISHER:—Tukaram Javaji, . the “Nirnaya-sagar ”Press, 
PRINTER:—Ramchandra Yesu Shedge, } 23, Kolbhat Lane, Bombay. - 








= 


| PA. 








| ॥१९॥ 





= 

















CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 




















_ GGA LRAT ` 
Æ श्रीकृष्णजन्माष्टमीपूजासाथेकथा Å 

mr I ne 
RR AE 

























~ 





RET ( 
KD FK å 

) A lee 
ŝi A LAN le i 
W | 


i 












CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection = 


[OrderDescription] 

,CREATED=12.06.20 14:08 
„TRANSFERRED=2020/06/12 at 14:13:12 
„PAGES=37 

„TYPE=STD 

,NAME=S0003 131 

„Book Name=M-976-SHRIKRISHANJANMASTHAMI PUJA MUDRIT 
„ORDER TEXT= 

,[PAGELIST] 

„FILE1=00000001.TIF 
„FILE2=00000002.TIF 
„FILE3=00000003.TIF 
„FILE4=00000004.TIF 
„FILE5=00000005.TIF 
„FILE6=00000006.TIF 
„FILE7=00000007.TIF 
„FILE8=00000008.TIF 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


FILE9=00000009.TIF 

„FILE10=00000010.TIF 
„FILE11=0000001 1.TIF 
„FILE12=00000012.TIF 
„FILE13=00000013.TIF 
„FILE14=00000014.TIF 
„FILE15=00000015.TIF 
„FILE16=00000016.TIF 
„FILE17=00000017.TIF 
„FILE18=00000018.TIF 
„FILE19=00000019.TIF 
„FILE20=00000020.TIF 
„FILE21=00000021.TIF 
„FILE22=00000022.TIF 
„FILE23=00000023.TIF 
„FILE24=00000024.TIF 
„FILE25=00000025.TIF 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


FILE26=00000026.TIF 
„FILE27=00000027.TIF 
„FILE28=00000028.TIF 
„FILE29=00000029.TIF 
„FILE30=00000030.TIF 
„FILE31=00000031.TIF 
„FILE32=00000032.TIF 
„FILE33=00000033.TIF 
„FILE34=00000034.TIF 
„FILE35=00000035.TIF 
„FILE36=00000036.TIF 
„FILE37=00000037.TIF 


, 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


